राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील दुय्यम 
निरीक्षक संवर्गातील अधिकाऱ्यांना निरीक्षक 
(गट-ब) या संवर्गात पदोन्नतीनंतर देण्यात 
येणाऱ्या पदस्थापनेबाबत. 

महाराष्ट्र हासन 

गृह विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक:- इएसटी-१२१५/ प्र.क्र.१२१/ राउशु-१, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- ०३ नोव्हेंबर, २०१८. 


वाचा: शासन आदेडा, गृह विभाग, क्रमांक:- इएसटी-१२१५/प्र.क्र.१२१/ WSY-4, दि.३०.०५.२०१८. 


शासन आदेश - 

राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील दुय्यम निरीक्षक (गट-क) या संवर्गातून निरीक्षक (गट-ब) या 
संवर्गात पदोन्नती देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या सन २०१७-१८ च्या पदोन्नतीसूचीमधून श्री. व्ही. 
एन. चव्हाण यांना दुय्यम निरीक्षक (गट-क) पदावरून निरीक्षक (गट-ब) या पदावर संदर्भाधीन 
दि.३०.०५.२०१८ च्या आदेशान्वये पदोन्नती देण्यात आली. सदर आदेशान्वये त्यांची पदस्थापना 
निरीक्षक, wee], मे. पायोनियर डिस्टीलरी, नांदेड या रिक्‍त पदी करण्यात आली होती. त्यांच्या 
पदस्थापनेच्या आदेशामध्ये बदल करून त्यांची पदस्थापना निरीक्षक, राउशु, खोपोली, जि. रायगड 


या रिक्‍त पदी करण्यात येत आहे. 


सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८११०३१४३८०९७६२९ असा आहे. हा BIST 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Shivaji Dee corn One 
Baburao Sar 
Chavan // Sanne 
(शिवाजी बा. चव्हाण) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१) आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२) महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व नागपूर 

३) सर्व विभागीय उप आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क. 

४) संबंधित जिल्हा अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क. 

५) संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

६) कार्यासन अधिकारी, राउशु-२ व ३, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७) निवडनस्ती. 


